पालघर जिल्हा नियोजन समितीवर 
नामनिर्देशित व faars निमंत्रित सदस्यांची 


नियुक्‍ती करण्याबाबत... 
महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: डिएपी-२०२१/प्र.क्र.२७/का-१४८१-अ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ०२ फेब्रुवारी, २०२२ 


पहा:- 9) महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) अधिनियम, १९९८, 
२) महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) (सुधारणा) अधिनियम, २०००. 
३) जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती पालघर यांचे पत्र 
क्र.जिनिसपा/सदस्य नियुक्‍ती/२०२१-२२/८६१, दि.१३.८.२०२१. 
शासन निर्णय :- 

“महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) (सुधारणा) अधिनियम, क्रमांक ३०/२०००” 
मधील कलम ३ चा पोटकलम (३)(दोन) (ब) व ३(३)दोन (क )नुसार व पोटकलम ३(३) चार (फ) येथिल 
तरतूदीनुसार सोबत जोडलेल्या विवरणपत्र “अ” मध्ये दर्शविलेल्या, विधीमंडळ/संसद सदस्यांमधून 
नामनिर्देशानाच्या २ सदस्यांची, जिल्हा नियोजनाचे ज्ञान असलेले २ नामनिर्देशित सदस्य तसेच 
सामान्यपणे जिल्हा नियोजन समितीच्या क्षेत्रातील निवासी असलेल्या व जिल्हा नियोजनाचा अनुभव 
असलेल्या ११ व्यक्तिची “विशेष निमंत्रित सदस्य” म्हणून पालघर जिल्ह्याच्या जिल्हा नियोजन 
समितीवर नियुक्‍ती करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 

२. जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती, पालघर यांनी उपरोक्‍त आदेशा 
सर्व संबंधितांच्या निदर्शनास आणावेत. 

३. पालघर जिल्हा नियोजन समितीवर वरील नमूद नामनिर्देशित सदस्य तसेच विशेष निमंत्रित 
सदस्य यांच्या करण्यात आलेल्या नियुक्त्या पुढील आदेश होईपर्यंत किंवा शासनाकडून सदर नियुक्त्या 
रद्द होईपर्यंत यापैकी जे अगोदर घडेल, तोपर्यंत अबाधित राहतील. 

Ge हा area निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२२०२०२१५३५०७३०१६ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने विश्वत 

SANJEEV DN: CN ~ SANJEEV HARISHCHANDRA DHURI, C = IN, S 


JIENT OF MAHARASHTRA, OU 


HARISHCHANDRA DHURI 50000५0५६५ 


(सं. ह. धुरी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३. मा. उपमुख्यमंत्री नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


शासन निर्णय क्रमांकः डिएपी-२०२१/प्र.क्र.२७/का-१४८१-अ 


४. मा. पालकमंत्री तथा अध्यक्ष, जिल्हा नियोजन समिती, पालघर यांचे खाजगी सचिव. 
५. मा. कार्यकारी अध्यक्ष, राज्य नियोजन मंडळ, महाराष्ट्र, मंत्रालय, मुंबई 
६. मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
७. विभागीय आयुक्‍त, कोकण विभाग, कोकण. 
८. जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती, पालघर. 
. उपआयुक्त (नियोजन), विभागीय आयुक्तांचे कार्यालय, कोकण विभाग, कोकण. 
१०. जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती, पालघर. 
११. महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 
१२. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पालघर. 
१३. निवडनस्ती,का-१४८१ अ. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः डिएपी-२०२१/प्र.क्र.२७/का-१४८१-अ 


शासन निर्णय क्रमांक: डिएपी-२०२१/प्र.क्र.२७/का-१४८१- अ, दिनांक: ०२ फेब्रुवारी, २०२२ सोबतचे 
विवरणपत्र “अ 


| विधानमंडळ किंवा संसद सदस्यांमधून नियुक्‍त नामनिर्देशित सदस्य 
(अधिनियमातील कलम ३(३)दोन (ब) अनुसार) 


अ.क्र सदस्याचे नाव पत्ता 
णि श्री. श्रीनिवास वनगा, विधानसभा सदस्य मु. कवाडा (वनईपाडा) पो. तलासरी 
ता. तलासरी, जि.पालघर 
२ श्री. शांताराम मोरे, विधानसभा सदस्य मॉ साहेब मीनाताई ठाकरे कॉम्प्लेक्स, 
मु.पो.पडघा, ता.भिवंडी, जि.ठाणे 
जिल्हा नियोजनाचे ज्ञान असलेले नामनिर्देशित सदस्य (अधिनियमातील 
कलम ३(३)दोन (क)अनुसार) 
अ.क्र सदस्याचे नाव पत्ता 
| 9 | श्री. वसंत चव्हाण मु. पो. मनोर, ता. जि. पालघर 


२ 


श्री. योगेडा शांकर नम 


मु.पो. डहाणू, ता. जि. पालघर 


विशेष निमंत्रित सदस्य (अधिनियमातील कलम ३(३)चार (फ)अनुसार) 


1 १_| श्री. राजेश शाहा मु.पो. माहीम, ता.जि. पालघर 

2 | श्री. प्रल्हाद कदम मु. पो. मोखाडा, जि. पालघर 

३ | श्रीमती किरण चेदवणकर मु.पो. वसई, जि. पालघर 

४ | श्री. कुंदन संखे मु.पो. बोईसर, जि. पालघर 

4 श्री. दिवाकर काशिनाथ पाटील मु.पो. बोईसर, जि. पालघर 

& श्री. ओनिल अल्मेडा मु.पो. वसई, ता. वसई, जि. पालघर 

७ | श्री. रफौक घाची मु.पो.कासा, ता. डहाणू, जि.पालघर 

८ | श्री.सुरेश पवार मु.पौ.खाजीवली. ता.वाडा,जि.पालघर 

९ श्री. राजाराम भास्कर मुळीक ३०४, सतलज, एव्हरशाईन इस्टेट, वसई. 
जि.पालघर 

१० | o | श्री. नारायण लखु मानकर मु.पो. दिवानमान, ता. वसई, जि पालघर 

११ | q | att. अमोल पाटील मोखाडा, ता. मोखाडा, जि. पालघर 


SANJEEV S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 
= Maharashtra, O = 
HARISHCHANDRA DHURI] manarasuTRA, OU = PLANNING DEPARTMENT 
Date: 2022.02.10 11:46:46 +05'30" 


(सं. ह. धुरी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


Digitally signed by SANJEEV HARISHCHANDRA DHURI 
DN: CN = SANJEEV HARISHCHANDRA DHURI, C = IN, 


